सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . २२ ] गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून , २८-३ , २०२० : जेष्ठ 


७-१३ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - २६ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

७५७ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 

ते 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


७८२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


कलम १४४ ( १)( ३) खालील तरतुदीच्या अनुषंगाने औरंगाबाद शहर पोलीस 
पोलीस आयुक्त औरंगाबाद शहर यांजकडून 

आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील जनतेस , खालील व्यक्ती, आस्थापना यांना 

उद्देशून आदेश काढणे आवश्यक असले बाबत माझी खात्री झालेली आहे . 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन -१९ ७३ कलम १४४ ( १ )( ३ ) प्रमाणे 
मनाई आदेश 

HERIC FIRTIE , Department of Revenue And Forest, 

Disaster Management Relieſ And Rehabilitation , 
क्र . विशा/ औ/ कोरोना/ मनाई/ आदेश/ २८३३/ २०२०.- ज्याअर्थी जागतीक 

Mantralay Mumbai , Order No. DMU/ 2020 / CR.92 / 
आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणू मुळे पसरत असलेला आजार हा साथीचा DisM- 1.Dated 2/05/2020 अन्वये औरंगाबाद जिल्हाचा समावेश 
संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषीत केला आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा " Red Zone " मध्ये करण्यात आला असून सदरील मनाई आदेश दिनांक 
प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात , औरंगाबाद शहरात गतीने पसरत आहे असे 

१७/०५/२०२० चे २४.०० वाजेपर्यंत मनाई आदेश निर्गमित करण्यात आलेले 
दिसून येत आहे . तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोव्हीड -१ ९) चा होते . 
प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा १८ ९ ७, 

ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाने दि . १७ मे २०२० अन्वये लॉकडाऊन 
दिनांक १३/०३/२०२० पासून लागू करुन खंड २,३ व ४ मधील तरतुदीनुसार 

दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविणे बाबत आदेश निर्गमित केले आहे. 
अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे . त्याबाबतची नियमावली तयार करण्यात 

त्याअर्थी, मी चिरंजीव प्रसाद , पोलीस 
आलेली आहे . त्याशिवाय भारत सरकार आरोग्य मंत्रालय , महाराष्ट्र सरकार 

आयुक्त , 

औरंगाबाद शहर , 
आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहिर केले प्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे संपर्कात 

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग , नविन मंत्रालय मुंबई यांचे 

अधिसुचना क्र . कोरोना २०२०/ प्र.क्र .५८ / आरोग्य-५, दि .७/ ४/ २०२० अन्वये 
लोकांनी येवू नये, तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत ५किंवा ५ पेक्षा 
अधिक व्यक्तीने एकत्र येणे , थांबणे चर्चा करणे , काही कार्यक्रमाचे आयोजन 

सक्षम प्राधिकारी म्हणून कोरोना विषाणूचा प्रदुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक 

उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तलयाचे 
केल्यास या विषाणूंचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता 

कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ( ३ ) अन्वये मनाई 
सर्व सामान्य जनतेस व त्यांचे आरोग्यास धोकादायक होत असल्याची 

आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सुचनांचे अधिन 
माझी खात्री झालेली आहे. त्याकरीता तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना 

दिनांक १८/०५/२०२० चे 

राहून 

कलम ००.०० वा . ते दिनांक ३१/०५/२०२० रोजीचे २४.०० वा . चे दरम्यान 
करणे आवश्यक आहे. अशी उपाययोजना फौजदारी दंड प्रकिया संहिता 

लागू 

करीत आहे. 
औ . भाग १-२२ 

७५७ 


, 


७५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


viii ) सर्व सामाजिक / राजकीय/क्रिडा विषयक / मनोरंजन / शैक्षणिक / 
सांस्कृतीक / धार्मीक कार्यक्रम/ इतर संमेलने बंद राहतील . 

ix ) सर्व धार्मिक स्थळे तसेच इतर सर्व प्रार्थना स्थळे भाविकांना दर्शनासाठी 
बंद राहतील . सर्व धार्मिक सभा / परिषदा बंद राहतील . 


४ ) कन्टेनमेंट झोन ( प्रतिबंधीत क्षेत्र) मध्ये करावयाची कार्यवाही. 


i) काटेकोर परिधीय नियंत्रण . 


ii ) प्रवेश व निर्गम ठिकाणांची निश्चिती करणे . 


iii ) नागरिकांचे हालचाल/ आवगमन केवळ अत्यावश्यक वस्तु व सेवांच्या 
पुरवठ्यासाठी आणि वैद्यकीय आपातकालीन परिस्थितीमध्येच होईल . 

iv ) तपासणी न करता नागरिकांचे लोंढे येणार नाही व त्यांची वाहतूक 
होणार नाही . 

v ) परिघीय क्षेत्राच्या आत येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या नागरीकांची 
नोंदणी ठेवण्यात येईल . 

५ ) Red Zone (हॉट स्पॉट ) मध्ये करावयाची कार्यवाही ( कन्टेनमेंट 
झोनच्या बाहेर ) 

i) पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबाद शहर कार्यक्षेत्रात खालील नमुद 
बाबींना परवानगी असणार नाही . 


a ) सायकल रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा 


सदरील आदेश लागू झाल्यापासून पुढील नियमावली व उपाययोजना 
लागू करण्यात येत आहे . 

१ ) पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबाद शहर कार्यक्षेत्राचा समावेश “ Red 
Zone " मध्ये करण्यात आल्याने पाचकिंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना 
पोलीस परवानगी शिवाय एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

२) कन्टेनमेंट झोनची निश्चिती. 

A ) सार्वजनिक आरोग्य कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने निश्चिती केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार “ Red Zone " ( हॉट स्पॉट ) मध्ये 
महानगरपालिकेकडून कन्टेनमेंट झोन व त्यांच्या सिमा निर्धारित करण्यात 
येईल . 

B ) कन्टेनमेंट झोनची सिमा नागरी भागात रहिवाशी कॉलनी, मोहल्ला, 
महानगरपालिका वार्ड , महानगरपालिका झोन , पोलीस स्टेशनची हद्द , 
शहर आदींच्या आधारे निश्चित करण्यात येईल , पोलीस आयुक्तालय , 
औरंगाबाद कार्यक्षेत्रातील खेडेगांवात , गावांचा समूह , ग्रामपंचायत , पोलीस 
स्टेशनची हद्द , ग्रामपंचायत गट यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येईल. 

कन्टेनमेंट झोन मधील मार्गदर्शक तत्वे ( प्रोटोकॉल ) 

C) सार्वजनिक आरोग्य कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या 
SOP नुसार कन्टेनमेंट झोन मध्ये सखोल निगरानी ठेवण्यात यावी. 
कन्टेनमेंट झोन मधील सर्व नागरीक आरोग्य सेतू अॅप वापरत असल्याची 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने खात्री करावी. 

D ) कन्टेनमेंट झोन मध्ये ज्या ठिकाणी आत्याधिक काळजी घेण्याची 
गरज आहे तेथेनागरीकांच्या आवाग मनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे. यामध्ये 
केवळ वैद्यकीय आपतकालीन परिस्थितीत व अत्यावश्यक वस्तु व सेवांचा 
पुरवठा करण्यास अपवाद राहिल . सार्वजनिक आरोग्य कुटूंब कल्याण 
मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा परीपुर्ण अंमल करावा . 

३) मनाई आदेशा दरम्यान दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत प्रतिबंधीत असलेल्या 
बाबी . 

i) सर्व राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय प्रवासी व हवाई वाहतूक , वैद्यकीय सेवा , 
एअर अॅम्बुलन्स , सुरक्षा विषयक बाबी आणि गृह मंत्रालयाने परवानगी 
दिलेल्या बाबी वगळून बंद राहिल . 

ii ) सर्व प्रकारची प्रवासी रेल्वे वाहतूक सुरक्षा संबधी बाबी व गृह 
मंत्रालयाने परवानगीदिलेल्या बाबी वगळता बंद राहील. 

iii ) आंतरराज्य बसद्वारे होणारी प्रवासी वाहतूक गृह मंत्रालयाने परवानगी 
दिलेल्या बाबी वगळता बंद राहील . 

iv ) आंतरराज्य व आंतरजिल्हा प्रवासी वाहतूक - आरोग्य विषयक बाबी 
करिता व गृह मंत्रालयाने परवानगीदिलेल्या बाबी वगळता बंद राहील. 

v ) सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था , प्रशिक्षण केंद्रे, शिकवणी वर्ग/ 
संस्था बंद राहतील . तथापी ऑनलाईन / दुरस्थ शिक्षाणाला परवानगी राहिल . 

vi) सर्व प्रकारच्या आदरातिथ्य सेवा बंद राहतील . मात्र आरोग्य / 
पोलीस / शासकीय अधिकारी/ आरोग्य विषयक कर्मचारी, लॉकडाऊनमुळे 
आडकलेल्या व्यक्ती जसे की , पर्यटक आणि अलगीकरणासाठी आवश्यक 
असणारी आदरातिथ्य सेवा 

चालू 

राहतील . 
vii ) सर्वसिनेमागृहे , मॉल्स , शॉपिंग कॉम्लेक्स , व्यायामशाळा, क्रिडा 
संकुलन , जलतरण तलाव, मनोरंजन केंद्रे, प्रेक्षागृहे, बार , सभागृहे, मंगल 
कार्यलये, आणि एकत्रित जमण्याची ठिकाणी तत्सम इतर ठिकाणे बंद 
राहतील. 


b) टॅक्सी आणि कॅब सेवा पुरविणाऱ्या आस्थापना 
c ) आंतरजिल्हा व शहर अंतर्गत बस वाहतूक . 


d) केशकर्तनालय , 

स्पा आणि 

सलून 
ii) विशिष्ट बंधनासह औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात खालील 
बाबी 

सुरु राहतील . 


a ) कोणत्याही व्यक्तीला औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तलयांचे 
कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही रस्त्यावर सार्वजनिक वाहतूकीने रस्त्यावर , 
गल्लोगल्ली या ठिकाणी सायकल तसेच पारंपारिक व अपारंपारिक इंधनावर 
चालणाऱ्या मोटार सायकल (गिअरसह/शिवाय), सर्व प्रकारच्या तिन चाकी 
वाहने , हलकी वाहने , मध्यम वजनाची वाहने , जडवाहतूकीचे वाहने यांचा 
प्रवास व वाहतूक यासाठी वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

तथापी परवानगीदिलेल्या बाबीसाठी चारचाकी वाहनात ड्रायवर व्यतीरिक्त 
जास्तीत जास्त दोन प्रवशांना परवानगी राहील . दुचाकी वाहनावर पाठीमागे 
बसणाऱ्या व्यक्तींना परवानगी असणार नाही . 


- 


b ) औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात विशिष्ट औद्योगिक 
वसाहत मध्ये औद्योगिक गतिविधी परवानगी घेवून चालू करता येईल . 

c ) शहरी भागात ( स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात) सर्व मॉल्स , व्यापारी 
संकुले, बाजार पेठा बंद राहतील. तथापी बाजारपेठातील व व्यापारी संकुलातील 
अत्यावश्यक वस्तुंची विक्री करणारी दुकाने सुरु राहतील. तथापी सामाजीक 
अंतर ( १ मीटर ) राखणे बंधकारक राहील . 

d ) अत्यावश्यक वस्तु, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे यासाठी दिली जाणारी 
ई - कॉमर्स सेवा चालू राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , 


७५ ९ 


ii ) वनास आग लागु नये यासाठी वनामध्ये तात्पुरते साठवून ठेवलेल्या 
लाकडांचे संकलन व वाहतूक . 


, 


c ) सर्व सरकारी कार्यालये उपसचिव व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 
१०० % उपास्थितीसह चालू राहतील . उर्वरीत अधिकारी/ कर्मचारी यांची 
आवश्यकतेप्रमाणे ३३ % उपस्थिती राहील . तथापी संरक्षण आणि सुरक्षा 
सेवा, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पोलीस , कारागृह , होमगार्ड, नागरी 
सुरक्षा, अग्निशमन आणि अत्यावश्यक सेवा , आपत्ती व्यवस्थापन आणि 
संबंधीत सेवा, राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र, जकात भारतीय अन्न महामंडळ , 
NCC, NYX आणि नगरपालिका मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा 
कुठल्याही प्रतिबंधाशिवाय सुरु राहतील . सामान्य जनतेला सेवा पुरविण्यासाठी 
आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध राहील याची दक्षता घ्यावी. 


८ ) राज्य शासनाने वेळोवेळी विविध आदेश व मार्गदर्शक तत्वानुसार 
परवानगी दिलेल्या बाबी. त्यामध्ये घालून दिलेल्या प्रतिबंधासह चालू राहतील . 

९ ) सदर आदेशाद्वारे विशिष्ट प्रकारे प्रतिबंध न केलेल्या इतर सर्व बाबी 
/ कार्यवाही यांना परवानगी राहील . तथापी परिस्थितीचा आढावा घेऊन 
प्रसंगानुरुप कोवीड -१ ९ प्रतिबंध रोखण्यासाठी विशिष्ट प्रतीबंधासह काही 
बाबींना परवानगी देता येईल. 


६ ) मद्य विक्रीस प्रतिबंध 


i ) पोलीस आयुक्तालय , औरंगाबाद शहर कार्यक्षेत्रात सर्व प्रकारची 
मद्य विक्री करणारी दुकाने पुढील आदेशापावेतो बंद राहतील . 

७ ) कृषी संबंधी सेवा 

A) म.न.पा. क्षेत्राबाहेरील सर्व कृषी विषयक उपक्रम/ कामे पुर्णपणे 
सुरु राहतील जसे की , 


१० ) आंतरराज्य, राज्यांतर्गत व आंतरजिल्हा मालवाहतुक व रिकाम्या 
ट्रक्सची वाहतूक सुरु राहील . 

११ ) राज्य शासनाने घालून दिलेली खालील SOP सुरु राहील . 
i) लॉकडाऊनमुळे अडकलेले मजूरतिर्थयात्री, प्रवासी यात्रेकरु विद्यार्थी 
व इतर व्यक्ती यांचे हालचालीसाठी राज्य शासनाचे आदेश दिनांक ३० 
एप्रिल व १ मे २०२० नुसार ठरवून दिलेली आदर्श कार्यपध्दती. 

१२) उपरोक्त मनाई आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक 
सुचना. 

i) राष्ट्रीय कोवीड-१९ मार्गदर्शक सुचनांची अंमलबजावणी करणे 
अत्यावश्यक असून त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुध्द दंडात्मक कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


i ) शेतकरी व शेतमजुरांमार्फत शेतात केली जाणारी कामे . 

ii) कृषी मालाची खरेदी करणाऱ्या संस्था ( तूर , कापुस , हरभरा यांची 
किमान आधाराभुत किंमतीने खरेदी करणाऱ्या संस्थासह ) आवश्यकतेनुसार 


सुरु राहतील . 


iii ) कृषी उत्पन्न बाजारसमितीद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या मंडी, शेतकरी 
समूह शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणारे थेट खरेदी, या संदर्भाने कार्यरत 
असणाऱ्या सहकारी असणाऱ्या सहकारी संस्था आवश्यकतेनुसार 
महानगरपालिका प्रशासक यांचे आदेशानुसार काम करतील . 

iv) कृषी साहित्याची विक्री करणारी केंद्रे(ट्रॅक्टर , सिंचनाशी संबंधी 
साहित्यांची विक्री करणारे ) त्यांचे सुटे भाग व त्यांची पुरवठा साखळी, कृषी 
साहित्याची दुरुस्ती करणारी दुकाने पोलीस परवानगीने सुरु राहतील . 

v) खते, किटनाशके , बि -बियाणे व इतर कृषी विषयक अदाने यांची 
निर्मिती वितरण व किरकोळ विक्री करणारी दुकाने/ केंद्रे पोलीस परवानगीने 


१३ ) दंडात्मक तरतुदी 

उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा 
समुह यांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१ ६० 
तसेच भा.दं.वि. १८६० चे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात 
येईल . 


ते 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतूने केलेल्या 
कृत्यासाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुध्द कुठल्याही प्रकारची 
कायदेशीर कार्यवाही अथवा खटला दाखल करता येणार नाही. 


सुरु राहतील . 


vi ) कापनी व पेरनी संबंधातील यंत्रे जसे की , हारवेस्टर आणि इतर 
कृषी विषयक यंत्रणांची आंतरराज्य / आंतरजिल्हा आवागमण. 

B ) पशुसंवर्धन विषयक खालील बाबी सुरु राहतील . 
i) दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्पाकडून होणारे दुध संकलन , प्रक्रिया वितरण 
आणि विक्री तसेच दुग्ध व्यवसायाशी संबंधीत दुग्धजन्य पदार्थाची वाहतूक 
व पुरवठा करणारे व त्यावर आधारीत असणारे व्यवसाय/त्यासंबंधातील 


उपरोक्त ठिकाणे येथील संबंधित , व्यक्ती आयोजक तसेच आस्थापना 
मालक / चालक/ व्यवस्थापक यांना प्रत्येकास आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे 
शक्य नसल्याने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. 
याबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे, पोलीस स्टेशन , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , 
तसेच परिमंडळीय पोलीस उप- आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर 
नागरीकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 
पोलीस आयुक्तालय , 

औरंगाबाद शहर कार्यक्षेत्रातील महानगरपालीका 
क्षेत्रामध्ये महानगरपालिका आयुक्त यांचे आदेशानुसार बाजारपेठ नियमन 
होईल . 

सदरचा आदेशा हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दि .१८ / ०५/ २०२० 
रोजी दिलेला आहे . 


पुरवठा साखळी 


ii ) पशूसंवर्धन शेती ज्यामध्ये पोल्ट्री फॉर्म , अंडी उबवन केंद्र व पशूधन 
पालन यांचा समावेश असेल . 


iii ) पशूखाद्य निर्मिती केंद्रे त्यासाठी आवश्यक वननस्पती व इतर 
आवश्यक कच्चा माल जसे की , मक्का , 

सोयाबीन यांचा पुररवठा . 


सोबत :- परिशिष्ट -१ 


औरंगाबाद, दि . १८ मे , २०२० . 


iv ) पशूधनाची निवारा केंद्रे गोशाळेसह 


C ) वन विभागाशी संबंधीत बाबी. 


चिरंजीव प्रसाद , 
औरंगाबाद शहर . 


पोलीस 

आयुक्त, 


i ) किरकोळ वनउत्पादनाचे संकलन, वाहतुक , 

विक्री व साठवणुक . 


७६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


१२) दोन पाळ्यामध्ये सुयोग्य अंतर ठेवून तसेच भोजन अवकाश योग्य 
वेळेचा ठेवून व इतर मार्गाचा वापर करुन कामाच्या ठिकाणी योग्य सामाजिक 
अंतर पाळले जाईल याची दक्षाता घ्यावी . 


पोलीस 

आयुक्त 


औरंगाबाद शहर यांजकडून 


परिशिष्ट-१ 


कोविड-१९ च्या व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्वे 


१३ ) सर्व प्रवेश व निर्गम स्थानावर थर्मल स्कॅनिंगक / सॅनिटायझर व 
हात धुण्याचा सुविधा उपलब्ध करावी . याउपर कामाच्या ठिकाणी पुरेशा 
प्रमाणात सॅनिटायझर , हॅन्ड वॉश उपलब्ध करुन देण्यात यावे . 


सार्वजनिक ठिकाणे . 


१ ) सर्व सार्वजनिक ठिकाणी फेसमास्क वापरणे बंधनकारक आहे. 


१४ ) सर्व कामाच्या ठिकाणाचे सार्वजनिक सुविधांचे आणि मानवी संपर्कात 
येणारी सर्व ठिकाणे जसे की . दरवाज्याचेहॅन्डल आदींचे दोन पाळ्यादरम्यान 
तसेच वारंवार निर्जंतुकीकरण करावे . 


२) सार्वजनिक आस्थापना व परिवहनाच्या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य 


व कुटूंबकल्याण मंत्रालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सामाजिक 
अंतर राखले जाईल याची संबंधी प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी . 


१५ ) ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरीक , यापुर्वी इतर आजार असलेल्या 
व्यक्ती, गरोदर महिला , १० वर्षाच्या खालील बालके , वैद्यकीय बाबी व 
अत्यावश्यक बाबी वगळता घरी राहतील याची दक्षता घ्यावी . 


३ ) पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यास कुठलीही सार्वजनिक 
आस्थापना/ व्यवस्थापक परवानगी देणार नाही. 


- 


४ ) विवाहासारख्या सार्वजनिक कार्यक्रमात सामाजिक अंतर पाळणे 
बंधनकारक आहे. मात्र २० पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास परवानगी 


१६ ) सर्व सार्वजनिक व खाजगी अधिकारी/ कर्मचारी यांना आरोग्य सेतु 
अॅपचा वापर बंधनकारक करावा , आरोग्य सेतू अॅपचा कर्मचाऱ्यामध्ये 
१०० % वापर होईल हे पाहण्यासाठी जबाबदारी संबंधीत आस्थापना प्रमुखांची 
राहील . 


असणार नाही. 


१७) मोठ्या मिटींग टाळाव्यात . 


५ ) अंत्यविधीसारख्या प्रसंगी सामाजिक अंतर पाळणे बंधनकारक आहे . 
मात्र २० पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास परवानगी असणार नाही . 


६ ) सार्वजनिक ठिकाणी थुकल्यास संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 
कायद्यानुसार दंड आकारण्यात यावा . 


१८ ) कावीड -१ ९ च्या रुग्णांचे उपचार करणारे हॉस्पीटल , क्लिनीक 
यांची यादी सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिध्द करावी. कोवीड-१९ ची लक्षणे 
एखाद्या कर्मचाऱ्यास आढळल्यास त्यांना तात्काळ अशा दवाखाण्यात 
तपासणीसाठी पाठवावे. कोवीड-१९ चे लक्षणे 

आढळून 

येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 
वैद्यकीय सेवा पुरविण्यापुर्वी विलगीकरणासाठी विलगीकरण कक्ष नियोजीत 
करुन ठेवावे . 


७ ) सार्वजनिक ठिकाणी पान , तंबाखू गुटखा, मद्य यांचे सेवन करण्यास 
मनाई राहील . 


८ ) पान , तंबाखुची दुकाने पुर्णपणे बंद राहतील . 


१९ ) खाजगी/ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसल्यास योग्य 
त्या सामाजीक अंतरासह वाहतूक सुवीधा उपलब्ध करुन द्यावी. 


९ ) सर्व प्रकारची दारुची ( मद्य ) दुकाने पुर्णपणे बंद राहतील . 


२० ) स्वच्छतेची मानके पाळून संपर्क व्यवस्था व प्रशिक्षण देण्यात यावे. 


कामाची ठिकाणे . 


औरंगाबाद , दि .१८ मे , २०२० 


१० ) सर्व कामांच्या ठिकाणीफेसमास्क वापरणे व सोशल डिस्टंसींग 
ठेवणे बंधनकारक आहे . व अशा मास्कचा पुरेसासाठा अशा ठिकाणी 


चिरंजीच प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त , 

औरंगाबाद . 


उपलब्ध असावा . 


११ ) सर्व कामाच्या ठिकाणी आणि कंपनिच्या 

वाहतूक 

व्यवस्थेदरम्यान 
आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने घालुन दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
सामाजीक अंतर राखले जाईल याची संबंधीत प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे / जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , 


७६१ 


३ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०१ नागझरी तालुका :- केज 

जिल्हा: - बीड 
मौ.नागझरी 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 

७५ पै 


१ 


७५ पै . 


७५ पै . 


क्षेत्र ( हे.आर.) 

०.३१ 
०.२१ 
०.२१ 
०.३५ 
०.८७ 
०.८ ९ 
०११ 


४ 


७५ पै . 


७६ 
७७ 


५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१० 


७८ पै . 
७८ पै . 


०१७ 


७८ पै . 


७८ पै . 


११ 


७८ पै . 


०.१७ 
०.१७ 
०.१७ 
०.३५ 
०.५१ 


१२ 
१३ 


७८ पै . 
७८ पै . 


मौजे लव्हरी 


१४ 


३११ 
३१२ 


०.४५ 
०.५३ 


, 


१५ 


एकुण 


५.४७ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/सिआर/ ०२/ २०१९.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४/ सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीचीजिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट २ 
पाझर तलाव क्र .०१ नागझरी ता . केज 


प्रकल्पाचे नांव : 


जि.बीड . 


प्रकल्पाचेविवरणः- पाझर तलाव क्र .०१ नागझरी ता . केज 

जि.बीड . 
सामाजिक फायदे :- जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०१ नागझरी तालुका :- केज जिल्हा: 

बीड 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु 

नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


७६२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , भाग १ पुरवणी 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय करणार नाही . 
अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
आक्षेप नोंदविता येईल . 

मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
दिनांक : १ ९ / ०५ / २०२० 

उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन 
उपविभागीय अधिकारी पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
अंबाजोगाई 

हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी 

यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 


-- 


शोभा जाधव 


४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०४ कोरडेवाडी ( बाभूळदरा ) तालुका : 

केज जिल्हा: - बीड 
मौजे कोरडेवाडी 


अ.क्र . 


१ 


स.न./ ग.न . 
३८७ पै . 
३ ९ ० पै . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.१६ 

२.८० 
पो.ख .०.१३ 


२ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु/एसआर /०३/ २०१ ९ - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४ /सीआर/ 
७७/१२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 


एकुण ३.० ९ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०४ कोरडेवाडी ( बाभूळदरा) 

मौ.कोरडेवाडी ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः-पाझर तलाव क्रं .०४ कोरडेवाडी ( बाभूळदरा) 

मौ . कोरडेवाडी ता . केज जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- कोरडेवाडी मौ . कोरडेवाडी 

तालुका : 

:- केज 
जिल्हा:-बीड 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


लागू नाही. 


: 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून २८-३, २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , ७६३ 
परिशिष्ट ५ 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 

जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 

अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 

केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 

हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी करणार नाही . 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई शकेल परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी 
दिनांक : १ ९ / ०५/ २०२० 

संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) 
शोभा जाधव 

अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख 
उपविभागीय अधिकारी अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . 
अंबाजोगाई . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी 

यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 
५ 

परिशिष्ट १ 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०२ कचारवाडी तालुका :- केज 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

जिल्हा:- बीड 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

मौजे कचारवाडी 
नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु / एसआर /०५/ २०१ ९ ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 

अ.क्र . स.न./ ग.न . 

क्षेत्र ( हे.आर) 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 

२५९पै . 

१.५० 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 

२ २५९पै . 

०.२० 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई ३ 

२६० पै . 

०.१२ 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 

एकुण - १.८२ 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 

परिशिष्ट २ 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०२ कचारवाडी 
मानले जाईल . 

मौ.कचारवाडी ता . केज , जि.बीड . 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 

प्रकल्पाचे विवरण :-पाझर तलाव क्रं .०२ कचारवाडी 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 

मौ . कचारवाडी ता . केज जि.बीड 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 

सामाजिक फायदे :- जलसिंचन 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक 

परिशिष्ट ३ 
प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 

गावाचे नांव :- कचारवाडी मौ . कचारवाडी तालुका :- केज जिल्हा: 
शकते . 
भासू 

बीड 
त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 

अ.क्र 

ग.न./ स.न . क्षेत्र ( हे.आर ) 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 

लागु 

नाही 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


१ 


, 


आहे .. 


७६४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे / जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , भाग १ पुरवणी 
परिशिष्ट ४ 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी आणि त्या 
सामाजिक आघातनिर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती 
विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
परिशिष्ट ५ 

( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


लागू नाही . 


आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : १ ९ / ०५/ २०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शोभा जाधव 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्येो या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


६ 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०८ पिराचीवाडी (रजनीदरा ) 

तालुका :- केज जिल्हा:- बीड 

मौजे पिराचीवाडी 


अ.क्र . 


स.न./ ग.न . 
१३७ पै . 


१ 


क्षेत्र ( हे.आर ) 
२.३० 
०.२१ 

१.८३ 
पो.ख. ०.२१ 


पो.ख. 


२ 


१३८ पै . 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर / ०१/ २०२० 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 

दिनांक १९ /०५/ २०२० 
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा 
वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम 
३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा 
कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


एकुण - ४.५५ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०८ पिराचीवाडी ( रजनीदरा) 

मौ.पिराचीवाडी ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः-पाझर तलाव क्रं .०८पिराचीवाडी ( रजनीदरा ) 

मौ . पिराचीवाडी ता . केज जि.बीड . 
सामाजिक फायदे :- जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , ७६५ 
परिशिष्ट ३ 

किंवा आवश्यकता भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा 
गावाचे नांव :- पिराचीवाडी मौ . पिराचीवाडी तालुका :- केज जिल्हा: 

कलम ११ उपकलम (१) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक 
बीड 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहेकिंवा आवश्यकता 


भासू शकते. 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघातनिर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


नाही . 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : १ ९ / ०५/ २०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

शोभा जाधव 
उपविभागीय अधिकारी 

अंबाजोगाई 


त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे. 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार/ हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही 
बोजा निर्माण करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या 
जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष 
परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास 
सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या 
तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या 
कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात 
येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी 
संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम 
( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख 
अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल. 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम 
( ग) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना 
जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत 
आहे 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .११ पिराचीवाडी ( काळढग ) 

तालुका :- केज जिल्हा:- बीड 

मौजे पिराचीवाडी 


: 


७ 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


स.न./ ग.न . 
१४८/२५ 


१ . 


३.०८ 


पो.ख. ०.०२ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु / एसआर/ ०२/ २०२० 
उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई 

दिनांक १ ९ /०५/ २०२० 
ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना 
क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर / ७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास 
यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे 
अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये 
सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास 
सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . 


एकुण - ३.१० 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .११ पिराचीवाडी ( काळढग ) 

मौ.पिराचीवाडी ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं . ११ पिराचीवाडी ( काळढग ) 

मौ . पिराचीवाडी ता . केज जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


, 


लागु नाही 


लागू नाही. 


७६६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , भाग १ - पुरवणी 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन 
परिशिष्ट ३ 

आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

संपादित करण्याची आवश्यकता आहे .किंवा आवश्यकता भासु शकते 
गावाचे नांव :- पिराचीवाडी मौ . पिराचीवाडी 

तालुका :- केज जिल्हा: 

तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
बीड 

आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 

संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 
अ.क्र ग.न./ स.न . क्षेत्र ( हे.आर ) 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 

देण्यात आला आहे. 
परिशिष्ट ४ 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल . 

अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
परिशिष्ट ५ 

केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही 
प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 

व्यवहार / हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

बोजा निर्माण करणार नाही . 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 

जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष 

परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

सूट देऊ शकेल परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 

तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 

कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत येणार नाही. 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी,अंबाजोगाई 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई 

हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम (३ ) अन्वये 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत 
दिनांक : १ ९ / ०५ / २०२० 

करण्याचे काम हाती घेईल . 
ठिकाण : अंबाजोगाई 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम 

( ग) अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
उपविभागीय अधिकारी , 

अधिकारी, अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी , अंबाजोगाई यांना 
अंबाजोगाई . जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०३ 

पाझर तलाव क्रं .०३ कचारवाडी 

तालुका :- केज जिल्हा:- बीड 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 

मौजे कचारवाडी 


लागू नाही . 


लागू नाही. 


शोभा जाधव , 


आहे . 


८ 


अ.क्र . 


स.न./ ग.न . 

२६४ 


१ . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.६७ 
पो.ख. ०.०२ 

०.३२ 


२ . 


२६४ 


३ . 


२६४ 


०.३२ 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु/ एसआर /०३/ २०२० . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/२०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


२७५ 


०.६० 
पो.ख. ०.०१ 


५ . 


२७५ 


१.०० 
पो.ख. ०.०२ 


एकुण - २.९ ६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


७६७ 


९ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०३ कचारवाडी 

मौ.कचारवाडी ता . केज , जि.बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं . ०३ कचारवाडी 

मौ . कचारवाडी ता . केज जि बीड, 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- कचारवाडी मौ . कचारवाडी तालुका :- केज 

जिल्हा:-बीड 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु /एसआर/ ०४/ २०२० ..- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा 

वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर 
पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये 
अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे मानले 
जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 

प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे.किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक 

प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही. 


भासू शकते . 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 


परिशिष्ट ५ 


आहे . 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल . 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : १ ९ /०५/ २०२० 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या 
जमिनीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये 
या पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ 
शकेल परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वयेजिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 

आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी ,अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी ,अंबाजोगाई यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


शोभा जाधव , 


उपविभागीय अधिकारी , 

अंबाजोगाई . 


, 


७६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ५ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०७ पिराचीवाडी (ठाकरमाळ ) तालुका 

: - केज जिल्हा: - बीड 
मौजे पिराचीवाडी 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


अ.क्र . 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 


लागू नाही. 


स.न./ ग.न . 
१३७ पै . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.१६ 


१ . 


३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


२ . 


१३८ पै . 


२.५० 


लागू नाही. 


पो.ख. ०.०६ 


एकुण - २.७२ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्रं .०७ पिराचीवाडी ( ठाकरमाळ ) 


उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई तथा भूसंपादन अधिकारी, अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 


मौ.पिराचीवाडी ता . केज, जि.बीड. 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी अंबाजोगाई 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे. 


कल्पाचे विवरण:-पाझर तलाव क्रं . ०७ पिराचीवाडी ( ठाकरमाळ ) 


मौ . कचारवाडी ता . केज जि.बीड . 


दिनांक : १ ९ /०५/ २०२० 


सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 


ठिकाण : अंबाजोगाई 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- पिराचीवाडी मौ .पिराचीवाडी 

तालुका :- केज जिल्हा: 
बीड 


शोभा जाधव , 
उपविभागीय अधिकारी, 

अंबाजोगाई . 


अ.क्र 


ग.न./ स.न . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 


लागू नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३, २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


७६ ९ 


१० 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 


०७५ 


३०१ पै 


पो.ख 


२९९पे 
२९९पै 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० / एलएनक्यु/ एसआर/ १३/ २०१२.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम (१ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .०५ 

बावी 
ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ ३०१ पै 

पो.ख ०.०१ 
२ 

०.२६ 

०.०१ 
३०१ पै 

०.२३ 

पो.ख .०.०१ 
२९ ८१ 

०.३३ 

पो.ख ०.०१ 
५ 

०.१७ 
६ 

०.२४ 
२०७ पै 

०.०५ 
८ २०९पै 

००४ 
एकूण 

२.०७ 

पो.ख ०.०४ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र .०५ बावी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: - गाव तलाव क्र .०५ बावी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०५ बावी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना 

प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


११ 


6MSCWW0 


३५१ पै 
३४९पै 
३४८ पै 
३४७ पै 
३३७ पै 
३३८ पै 
३३६ पै 
३५३ पै 
एकूण 


७७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , भाग १ पुरवणी 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचेवर्णन 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०५ मौजे टेंभुणी 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

०.१७ 
११ नुसार अधिसुचना 

०.२५ 

०.३० 
क्र .२०२० / एलएनक्यु/ एसआर/ २८ / २००७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 

०.१ ९ 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/२०१४/ सीआर/ 

०.६२ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 

०.१६ 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 

०.७३ 

०.२४ 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 

२.६६ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 

परिशिष्ट २ 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 

प्रकल्पाचे नांव : गांव तलाव क्र .०५ मौजेटेंभुर्णी 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

प्रकल्पाचे विवरण: गांव तलाव क्र .०५ मौजे टेंभुर्णी 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 

परिशिष्ट ३ 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०५ मौजे टेंभुर्णी 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 

अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट ४ 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

अनुसूची- चार 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 

प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या २,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या दिनांक : १२.०५.२०२० 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे ठिकाण : बीड 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 

( नामदेव टिळेकर) 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

उपविभागीय अधिकारी बीड . 


लागु नाही. 


आला आहे. 


लागू नाही . 


१ 


लागु नाही . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , ७७१ 

परिशिष्ट १ 
१२ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०२ मौजे हाटकरवाडी 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

४७२ पै 

०.५८ 
११ नुसार अधिसुचना 

२ ४७१ पै 

०.१२ 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/एसआर/०८/ २०१२.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 

एकूण 

०.७० 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/२०१४/ सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 

परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव - 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 

गांव तलाव क्र .०२मौजे हाटकरवाडी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 

प्रकल्पाचेविवरण :- गांव तलाव क्र .०२मौजे हाटकरवाडी 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 

ता .शिरुर ( का ) जि . बीड 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

परिशिष्ट ३ 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०२ मौजे हाटकरवाडी 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 

अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

परिशिष्ट ४ 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

प्रभाव निर्धारण सारांश. ) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 

२.नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 

तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
करणार नाही . 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 

अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 

दिनांक : १२.०५.२०२० 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 

ठिकाण : बीड 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे 

( नामदेव टिळेकर) 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 

उपविभागीय अधिकारी बीड . 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


आला आहे. 


परिशिष्ट ५ 


लागू नाही. 


७७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , 


भाग १ 


पुरवणी 


१३ 


अ.क्र . 


९ १ पै 
९ २ पै 
९ ३ पै 


ल(1773 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गांव तलाव क्र .०१ मौजे मालेगांव चकला 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

०.४८ 
०.१३ 
०.१२ 
००७ 
०.०६ 
०.२६ 
०.११ 
०.०२ 
००६ 
००७ 
०७३ 

०.०४ 
एकूण 

२.१५ 


९ ४ पै 


८ 
९ 
१० 
११ 
१२ 


९ ६ पै 
९ ७१ 
९ ८ पै 
९९पै 
२ ९ ५ पै 
२९ ४१ 


२९ ६ पै 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/एसआर/ १६/ २००२.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ /सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गांव तलाव क्र .०१ मौजे मालेगांव चकला 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: गांव तलाव क्र .०१ मौजे मालेगांव चकला 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०१ मौजे मालेगांव चकला 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


आला आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर) 
उपविभागीय अधिकारी बीड, 


: 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


७७३ 


१४ 


अ.क्र . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०३ खोल्याचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२३१ पै 

१.१५ 

०.२५ 
२३० पै 

.३३ 
२३० पै 

००८ 


१ 


पो.ख 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव : 

पाझर तलाव क्र .०३ खेल्याचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचेविवरण:- पाझर तलाव क्र .०३ खेल्याचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/ एसआर/ ११८ / २००५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०३ खेल्याचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


, 


, 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
२,नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे: 


लागू नाही . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर) 
उपविभागीय अधिकारी बीड. 


: 


१५ 


अ.क्र . 


१ 


४ 


पो.ख 


, 


लागु नाही. 


७७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , भाग १ पुरवणी 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०३ पाडळी 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 

८२१ पै 

१.२० 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

२ ८२२ पै 

०.२४ 
११ नुसार अधिसुचना 

पो.ख ००१ 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/एसआर/ ० ९/ २०१२.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 

८२३ पै 

०.१३ 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र मिस/ ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ 

८२७पै 

००१ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 

एकूण 

१.५८ 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

०.०१ 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 

परिशिष्ट २ 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 

प्रकल्पाचे नांव - गांव तलाव क्र .०३ पाडळी 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरण: 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 

गांव तलाव क्र .०३ पाडळी 
मानले जाईल. 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 

सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 

परिशिष्ट ३ 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०३ पाडळी 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट ४ 
आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 

अनुसूची- चार 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ 
आला आहे . 

चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 

०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल आलेली आहे . 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परिशिष्ट ५ 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या १ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल २ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक ३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते 

नमुद 

करावे: 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 

आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे दिनांक : १२.०५.२०२० 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी ठिकाण : बीड 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

( नामदेव टिळेकर) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


, 


लागू नाही. 


लागू नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३, २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


७७५ 


१६ 


अ.क्र . 


५२१ पै 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०१ जाटनांदूर 

ता .शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

०१४ 
०.२६ 
०.१५ 
०.२८ 
०.०५ 
०.४४ 

०.१५ 
एकूण 

१.४७ 


५२१ पै 
५२१ पै 


GMCCWW. 


५४९ पै 
५५० पै 
५५० पै 


५६१ पै 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु / एसआर/ २० / २००५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल. 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गांव तलाव क्र .०१ जाटनांदूर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः गांव तलाव क्र .०१ जाटनांदूर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०१ जाटनांदूर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत 
करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती 
घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे. 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


: 


४६० पै 


४५७ पै 
एकूण 


लागु नाही. 


७७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , भाग १ पुरवणी 

परिशिष्ट १ 
१७ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०४ भिगाशेत टेंभूर्णी 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ 

१.३० 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

४५५ पै 

००४ 
११ नुसार अधिसुचना 

४५६ पै 

०.१५ 
०.१३ 

२.८ ९ 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/एसआर/ २७/ २००७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र मिस / ११/ २०१४/सीआर/ ७७/ अ २ 

परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव - 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 

गांव तलाव क्र .०४ भिगाशेत टेंभूर्णी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

प्रकल्पाचेविवरण: 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 

गांव तलाव क्र .०४ भिगाशेत टेंभूर्णी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 

(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 

परिशिष्ट ३ 
मानले जाईल . 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 

गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०४ भिगाशेत टेंभूर्णी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 

अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 

परिशिष्ट ४ 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

अनुसूची- चार 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 

दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण 

०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम -१० क नुसार 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 

आलेली आहे . 
आला आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 

परिशिष्ट ५ 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण १) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
करणार नाही . 

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 

३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 

११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 

अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 

अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल. 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 

दिनांक : १२.०५.२०२० 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 

ठिकाण : बीड 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग) अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे 

( नामदेव टिळेकर ) 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 

उपविभागीय अधिकारी बीड , 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही. 


.. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


७७७ 


१८ 


अ.क्र . 


XWWo 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गांव तलाव क्र .०२ रूपूर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
५९पै 

००५ 
०.५४ 

०.०२ 
सरकारी गायराण ०.२४ 
एकूण 

०.८५ 


६० पै 
६१ पै 
१३२पै 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गांव तलाव क्र .०२ रूपूर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: गांव तलाव क्र .०२ रूपूर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- गांव तलाव क्र .०२ रूपूर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


, 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/एसआर/३५/ २००७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


, 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ 
२०१५/ प्र.क्र .३/ अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम-१० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली 
आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 
लागू नाही. 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


७७८ 


१ ९ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


लागु नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे/ जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , भाग १ पुरवणी 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव :- ३३के.व्ही.उपकेंद्र मानुर 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
३६० 

०.५० 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

३६४ 

०.१२ 
११ नुसार अधिसुचना 

एकूण 

०.६२ 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/एसआर/ ०१/ २००९.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७ / अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 

परिशिष्ट २ 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

प्रकल्पाचे नांव ३३के.व्ही.उपकेंद्र मानुर 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरण: ३३के.व्ही.उपकेंद्र मानुर 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 

(, आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

परिशिष्ट ३ 
त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 

पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 

गावाचे नांव :- ३३के.व्ही.उपकेंद्र मानुर 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 

अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 
त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 

परिशिष्ट ४ 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ अ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 

२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 

तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 

परिशिष्ट ५ 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
करणार नाही . 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती केली ते नमुद करावे: 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 

अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 

अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 

दिनांक : १२.०५.२०२० 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 

ठिकाण : बीड 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 

( नामदेव टिळेकर ) 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

उपविभागीय अधिकारी बीड . 


आला आहे. 


लागू नाही. 


लागू नाही. 


: 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३, २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


७७ ९ 


२० 


अ.क्र . 


10606CWW0 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०२ शेरतळ मौजे वारणी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१०६३ 

०.०४ 
१०६४ 

०.३१ 
१०६४ 

०.४० 
१०६४ 

०.२७ 
१०६५ 

०.०२ 
१०७१ 

०.४८ 
१०७१ 

०.२४ 
१०७१ 

०.२४ 
१०७२ 

०.१२ 
एकूण 

२.१२ 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२०/ एलएनक्यु/ एसआर/ ३६/ २००६.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४ / सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचाजिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - पाझर तलाव क्र .०२ शेरतळ मौजे वारणी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: पाझर तलाव क्र .०२ शेरतळ मौजे वारणी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- पाझर तलाव क्र .०२ शेरतळ मौजे वारणी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही. 


आला आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


७८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे / जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , 


भाग १ 


पुरवणी 


२१ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०१ मलकाचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
६३ पै 

००७ 
००५ 


अ.क्र . 


०.३५ 


६३ पै 
६४ पै 
६४ पै 
६५ पै 


६५ पै 
६५ पै 
६५ पै 
६५ पै 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/ एसआर/ १४१/ २००५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अ २ 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 


६ 
७ 
८ 
९ 
१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


६५ पै 
६६ पै 
६५ पै 
६५ पै 
६५ पै . 
६५ पै 


०१७ 
०.१५ 
०५० 
०१८ 
०.१५ 
००७ 
०४१ 
०४७ 
०४२ 
०.१५ 
०.०५ 
०.०५ 
०.०५ 
३.२९ 


एकूण 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र .०१ मलकाचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण: - गाव तलाव क्र .०१ मलकाचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

(, आर्थिक, रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०१ मलकाचीवाडी 

ता . शिरुर ( का ) जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


लागु नाही. 


आला आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही. 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, मे/ जून २८-३, २०२० : जेष्ठ ७-१३ , शके १९ ४२ , 


७८१ 


२२ 


अ.क्र . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०२ चकलांबा 

ता.गोवराई जि . बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
११५ ९ 

०.५२ 
११६५ 

०.२५ 
एकूण 

०.७७ 


१ 


२ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव - गाव तलाव क्र .०२ चकलांबा 

ता.गोवराई जि . बीड 
प्रकल्पाचेविवरणः- गाव तलाव क्र .०२ चकलांबा 

ता.गोवराई जि . बीड 
सामाजिक फायदे :- जलसंधारण 

(, आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनस्र्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
क्र .२०२० /एलएनक्यु/एसआर/ ६८/ २००६.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- गाव तलाव क्र .०२ चकलांबा 

ता.गोवराई जि.बीड 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


, 


लागु नाही. 


, 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ 
२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही. 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल.आणि ज्या 
अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी बीड यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : १२.०५.२०२० 
ठिकाण : बीड 

( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


७८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मे / जून २८-३ , २०२० : जेष्ठ ७-१३, शके १९ ४२ , 


भाग १ - पुरवणी 


२३ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प क्रमांक 4 बीड मुख्यालय अंबाजोगाई यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
भुसंपादन प्रस्ताव गाव तलाव क्र . 02 मौजे चिचखंडी ( भागवतखोरी), ता . अंबाजोगाई, जि . बीड साठी एल.एन.क्यु.एस.आर. 17/2004 या 
कार्यालयाची कलम 11 ( 1 ) खालील अधिसुचना ही महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र . 539-540 वर दिनांक 13 व 19 जुन रोजी प्रसिध्द करण्यात आली 
आहे. त्यात खालील प्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


करीता 


वाचावे 


अ.क्र . 


ग.नं./ स.नं . 


क्षेत्र हे.आर. चौ.मी. 


अ.क्र . 


ग.नं./ स.नं . 


क्षेत्र हे.आर 


01 


14 


3000 


01 


119 पै . 


0.15 जि . 


0.01 पो.ख. 


02 


119 पै . 


0.57 जि . 


0.02 पो.ख. 


03 


121 पै . 


0.26 जि . 


0.01 पो.ख. 


04 


121 पै . 


0.17 जि . 


05 


121 पै . 


0.40 जि . 


0.02 पो.ख 


एकूण 


3000 


एकूण 


1.55 जि . 


0.06 पो.ख. 


उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन ), 

जा.क्र .4 बीड मु . अंबाजोगाई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


